सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३.१०.२०२१ 


वाचा- 9. सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि. १२.११.२०२० 
२. सा.बां.वि., शासन आदेडा, क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि. ०७.१०.२०२१ 


ARTA आदेशा 


संदर्भाधीन HQ च्या आदेशान्वये सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय 


अभियंता(स्थापत्य) संवर्गात पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 


सदर seat अ.क्र.१६ वरील श्री.श्रीकांत 


विठ्ठलराव आवंदकर व अ.क्र.२१ वरील श्री.तुषार प्रफुल्ल काळे यांचे पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील, असे आदेशित करण्यात आले होते. आता या आदेशान्वये श्री.श्रीकांत विठ्ठलराव आवंदकर व श्री.तुषार प्रफुल 
काळे यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. । सहायक अभियंता श्रेणी-२ | वाटप करण्यात आलेला | पदस्थापनेचे ठिकाण/ art 
यांचे नांव महसुली विभाग 
(7 | श्री. श्रीकांत विठ्ठलराव अमरावती उप कार्यकारी अभियंता,सा.बां. (आदि.) 
आवंदकर विभाग, अमरावती 
२. । श्री.तुषार प्रफुल काळे अमरावती सा.बां. उप विभाग क्र.१, अमरावती 


३. संदर्भ क्र.२ येथील पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१३१८०२४७४२१८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


gitally signed by Patil Swati Sach 


7 7 DN:c=IN, Of Maharashtra, ou=Public 
a | Wa | Works Departmer ICode=400032, 


MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd44 
790093322544672eefd3784b, 


. 
erialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7: 
4890Sda5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
D 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 


2021.10.13 18:04:58 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन Beal HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२ 


२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन,नवी मुंबई. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

७. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

८. सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग यांचे 
मार्फत. 

९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१६.कार्यासन सेवा-१, सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६,रोख शाखा, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


